जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता 
दिनांक ०१.०१.२०२३ व दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीच्या एकत्रित राज्यस्तरीय अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४, दिनांक १३.०६.२०२४ 

२) उप आयुक्त (आस्थापना), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. विकास/आस्था 
२/कावि/७१९/२०२३, दि.३०.०६.२०२३. 

३) उप आयुक्त (आस्थापना), नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र.विशा/कार्या 
११(६)/प्र.क्र.५६६/२०२४, दि.२१.०५.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पाणीपुरवठा) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ 
क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने संदर्भिय पत्र क्र.२ 
ते ३ अन्वये प्राप्त प्रस्तावांमधील कनिष्ठ अभियंता यांची नावे सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करता 
आलेली नाहीत. 
३. विभागीय आयुक्त, पुणे व नागपूर कार्यालयाने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ 
येथील दि.१३.०६.२०२४ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये या श्ुद्धीपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद 
केल्याप्रमाणे (भाग-१ पदवीधारक मध्ये ५ कनिष्ठ अभियंता व भाग-२ पदविकाधारक मध्ये ०५ कनिष्ठ 
अभियंता) sit एकूण १० कनिष्ठ अभियंता यांची नावे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत असून श्रीम. 
एस.जे. रहांगडाले, जि.प. नागपूर व श्रीम.एस.एस.डुंभरे, जि.प. भंडारा यांच्या नियमित नियुक्‍ती 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४ 


दिनांकात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यांचे सेवाज्येष्ठता अनुक्रमांक सोबत जोडलेल्या सुधारित नोंद 
प्रपत्रात नमूद केल्यानुसार निश्चित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१६१५०३७२२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dipali 


D | [2 ठे | | Sumesh Pawar 


DN: cn=Dipali Sumesh Pawar, 
o=Rural Development 


S U ry) eC S h Department, ou=Est-4, 


email=deepali.kamble@nic.in 
, ९515 


2 aWar Date: 2024.09.02 17:53:46 


+05'30' 
(दिपाली पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सोबत:- (भाग-१ पदवीधारक व भाग-२ पदविकाधारक) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


प्रत, प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त (ईमेलद्वारे) 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ईमेलद्वारे) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 

संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे 

पोच विभागीय आयुक्‍तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

५) अवर सचिव (पापु-२३)/कक्ष अधिकारी (पापु-२३), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई. 

६ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीच्या एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या श्ुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता कनिष्ठ जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद अभियंता अर्हता परीक्षा 

पदावरील उत्तीर्ण/सुट 

नियमित 

नियुक्तीचा 

दिनांक 
1 ae २ ३ 8 4 द 9 ८ ९ 
भाग-१ (पदवीधर) 
१५९ अ श्री. व्ही.डी.कदम | सांगळी | ०७.०८.१९८९ बी.ई. १५.१२.२०१७ | खुला उत्तीर्ण 
१६६अ श्री. एम.आर.भोसले | कोल्हापूर | २१.०३.१९९६ बी.ई. ११.०३.२०१९ | खुला नाही 
१६६ब श्रीम. व्ही.बी.आरगे | सांगली २४.११.१९९३ बी.ई. १९.०९.२०१९ | खुला नाही 
१६७अ श्री. ए.ए.देसाई | कोल्हापूर | ०४.०५.१९९५ बी.ई. १८.१२.२०१९ | खुला उत्तीर्ण 
१६७ ब गोत ही शकि कोल्हापूर । १८.०७.१९९७ बी.ई. २०.१२.२०१९ | खुला नाही 
भाग-२ (पदविकाधारक) 
२३६अ | श्रीम. एस.जे. रहांगडाले नागपूर । ०३.०३.१९८२ डीसीई ०७.०३.२०१९ | खुला उत्तीर्ण जि.प. गोंदिया येथून 
आंतरजिल्हा बदलीने 
जि.प.नागपूर येथे रुजू 
दि.०७.०३.२०१९ 

२३६ब श्री. एस.डी.कांबळे कोल्हापूर । १६.०२.१९९७ sig 99.03.2098 | अजा नाही 
२३६क श्री. जी.टी. कांबळे कोल्हापूर । १२.१२.१९९७ डीसीइ ११.०३.२०१९ । अजा नाही 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४४/आस्था-४ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता| कनिष्ठ  । जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद अभियंता अर्हता परीक्षा 
पदावरील उत्तीर्ण/सुट 
नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
२४१अ श्री. ए.ए.गुरव सांगळी । ०५.०८.१९८७ डीसीई १९.०९.२०१९ | खुला उत्तीर्ण 
२४१ ब श्री. ए.एच.पाटील UTS । ०४.०८.१९९२ orig 98.08.2098 | खुला उत्तीर्ण 
२४२ब श्रीम.एस.एस.डुंभरे भंडारा | ०२.०५.१९७४ डीसीई ।२४.०८.२०२० | इमाव उत्तीर्ण जि.प.गोंदिया येथून 
जि.प. भंडारा येथे 
आंतरजिल्हा बदलीने 
रुजू दि.२४.०८.२०२० 
२४८ अ श्री. एस.एस.वर्प कोल्हापूर । १४.११.१९९८ sig 09.09.2029 | खुला नाही 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


